अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत 
वेतनाकरिता नवीन लेखाशिर्ष मंजूर करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०१८/प्र.क्र.9७२/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ:- १) केंद्र शासन महिला व बाल विकास मंत्रालय,नवी दिल्ली यांचे पत्र F.No.CD-lI 
दिनांक ८ डिसेंबर, २०१७ 
२) मा.मंत्रिमंडळाचा दिनांक ५ जून, २०१८ रोजीचा निर्णय 
3) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र. एबावि-२०१७/प्र.क्र. ३४८/का-६, 
दि. ३० जून, २०१८. 


प्रस्तावना: 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन १९७५-७६ या वर्षापासून 
राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या माध्यमातून मुख्यत्वे करुन बालकांच्या पोषण व आरोग्यविषयक दर्जा 
सुधारण्यासाठी विविध सेवा पुरविण्यात येतात. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दिनांक ८/१२/२०१७ च्या 
आदेशान्वये एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत वेतन या बाबीकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे प्रमाण 
२५ :७५ असे केले आहे. यापूर्वी वेतन या बाबीकरिता केंद्र व राज्य हिस्स्यांचे प्रमाण अनुक्रमे ६०:४० असे होते. 
सदर प्रमाण बदलतांना केंद्र शासनाने या योजनेअंतर्गत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम 
अधिकारी, सांख्यिकी सहायक, मुख्यसेविका/पर्यवेक्षिका इ. संवर्गातील पदांना वरीलप्रमाणे २५ टक्के वेतन 
त्यांच्या हिस्स्यातून देय केले आहे. उर्वरीत संवर्गातील पदांचे वेतन १०० टक्के राज्य हिस्स्यामधून अदा करणे 
आवश्यक आहे. सदर बाब दिनांक ५ जून, २०१८ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विचारात ठेवण्यात आली 
होती. त्यास मा.मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने बदलेल्या प्रमाणानुसार 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा करण्याकरिता नवीन 
लेखाशिर्ष /उद्दीष्ट मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतनाकरिता केंद्र व 
राज्य हिस्स्याच्या प्रमाणात झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशिर्ष व उद्दिष्ट 
उघडण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.७२/का-७अ 


अ) नवीन लेखाशिर्ष :- 
अ.क्र मराठी प्रारुप इंग्रजी प्रारुप 
१ | मागणी क्र. एक्स-१ Demand No X-1 


२२३६-पोषण आहार 

०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 

१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 

(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प 
(०८)(०८) अंगणवाडी सेवा (सर्वसाधारण खर्च) 
(केंद्र हिस्सा २५%) 

०१-वेतन (२२३६ २१३७) 


2236 Nutrition 

02-Distrubution of Natritious Food and 
Beverages 

101- Special Nutrition Programme 

( 08 ) Intergrated child Development 
Service Scheme 

( 08 )( 08 )Anganwadi Services 
(General Expenses) (Central Share 25 
%) 01- Salary ( 2236 2137 ) 


२२३६-पोषण आहार 

०२- पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 

१९६- जिल्हा परिषदांना सहाय्य 

(००) (०४ महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 923 व 
२६१ अन्वये जिल्हा परिषदांना एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी सेवासाठी 
आस्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्र) (केंद्र हिस्सा 
२५ टक्के) 

३६- सहायक अनुदान वेतन (२२३६ २१५५) 


२ | मागणी क्र. एक्स-१ Demand No X-1 
2236 Nutrition 
pa पोषण आहार 
२२३६-पोषण आहार ai 02-Distribution of Nutritious food and 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण Beverages 
909_faaly पोषण आहार कार्यक्रम 101- Special Nutrition Programme 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प ( 08 ) Intergrated child Development 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प । cervice Scheme 
(०८)(०९)अंगणवाडी सेवा ( 08 )( 09 )Anganwadi Services 
सर्वसाधारण खर्ची (राज्य हिस्सा (General Expenses State Share 75 %) 
U ज्र & % 
( 1 खर्च) (राज्य हिस्सा ७५%) 01- Salary (2236 2146 ) 
०१-वेतन (२२३६ २१४६) 
३ | मागणी क्र. एक्स-१ Demand No X-1 


2236 Nutrition 

02-Distribution of Nutritious Food and 
Beverages 

196 Assitance To Zilla Parishad 

( 00 ) (04 ) Establishment Grant to Zilla 

Parishad Under Section 123 and 261 

of Maharashtra Zilla Parishad and 

Panchayat Samitis Act 1961 under 

Intergrated child Development Service 

Scheme for Anganwadi services 

( Local Sector) (Central Share 25 %) 

36 Grant — in — aid ( Salary ) ( 2236 

2155 ) 


पृष्ठ ४ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.७२/का-७अ 


४ | मागणी क्र. एक्स-१ Demand No X-1 
आहार 2236 Nutrition 
२२३६-पोषण आहार ह्य 02-Distribution of Nutritious Food and 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण Beverages 
१९६- जिल्हा ल्हा परिषदांना सहाय्य 196 Assitance To Zilla Parishad 
र eS महाराष्ट्र : ( 00 ) (05 ) Establishment Grant to Zilla 
(00) (०५) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत Parishad Under Section 123 and 261 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 923 J of Maharashtra Zilla Parishad and 
परिषदांना एकात्मिक Panchayat Samitis Act 1961 under 
२६१ अन्वये जिल्हा ais cae gi Intergrated child Development Service 
विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी सेवांसाठी | Schemefor Anganwadi Services 
आस्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्र) ( राज्य हिस्सा | ( Local Sector) 
= (State Share 75 %) 
७५ टक्के) 36 Grant — in — aid ( Salary ) 
३६- सहायक अनुदान वेतन (२२३६ २१६४) (2236 2164) 
ष्‌ मागणी क्र. एक्स-१ Demand No X-1 
आहार 2236 Nutrition 
२२३६-पोषण आहार दजे 02-Distribution of Nutritious Food and 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण Beverages 
१९६- जिल्हा ल्हा परिषदांना सहाय्य 196 Assitance To Zilla Parishad 
ss ce महाराष्ट्र ( 00 ) (06 ) Establishment Grant to Zilla 
(00) (०६) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत Parishad Under Section 123 and 261 
समिती अधिनियम १९६१ यांच्या कलम 923 7 of Maharashtra Zilla Parishad and 
परिषदांना एकात्मिक Panchayat Samitis Act 1961 under 
२६१ अन्वये जिल्हा पकड पतनी नाह Intergrated child Development Service 
विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी सेवांसाठी | Scheme for Anganwadi Services 
आस्थापना अनुदान (स्थानिक क्षेत्र (अतिरिक्त | ( Local Sector) 
ज्ये ea 9 is )( (Additional State Share 100 %) 
‘a a ae वजा 36 Grant — in — aid ( Salary ) 
३६- सहायक अनुदान ITT (२२३६ २१७२३) ( 2236 2173 ) 
ब) नवीन उद्दिष्ट :- 
६ । मागणी क्र. एक्स-१ Demand No X-1 
आहार 2236 -Nutrition 
२२३६-पोषण आहार at 02-Distribution of Nutritions Food and 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण Beverages 
१० १-विठोष पोषण आहार कार्यक्रम 101- Special Nutrition Programme 
एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना (08) Intergrated child Development 
(०८) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना Series echome 
प्रकल्प ( 08 )( 05 ) Anganwadi Services 
अंगणवाडी सेवा (अतिरिक्‍त राज्य (Additional State Share 100 %) 
(०८)(०५) अंगणवाडी सेवा ( रज (01- Salary ( 2236 1945 ) 
हिस्सा हिस्सा १०० %) (२२३६ १९४५) 
०१-वेतन (२२३६ १९४५) 
२. अंगणवाडी सेवा या उपयोजनेखाली कार्यरत सर्व पदांचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर करुन 


घेण्याची कार्यवाही तात्काळ करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०१८/प्र.क्र.७२/का-७अ 


३. सदर झासन निर्णय प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई यांच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्रमांक ख.वि/ चा-१ महिला तथा बाल विकास/यूओआर-६१/२०१८-१९/७६० दि.०१.१०.२०१८ अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेने तसेच नियोजन विभागाच्या व वित्त विभागाच्या मान्यतेने व सहमतीने त्यांच्या अनुक्रमे 
अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०४/१४७२, दिनांक १९.०६.२०१८ व अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९५/अर्थ-७/१८ 
दिनांक १३.०८.२०१८ अन्वये निर्गमित करण्यांत येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०१८१२१७१६५४४९७९३० असा आहे. सदरचा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Lalsing 
Ramchandra 
Gujar 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

3) मा.मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, महिला व बाल विकास, मंत्रालय,मुंबई 

४) मा.मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय,मुंबई 

५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्राळय,मुंबई 

६) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय,मुंबई 

७) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय,मुंबई 

८) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -१,मुबई 

९) महालेखापाल,लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र -१,नागपूर 

१०) महालेखापाल, लेखा व अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र -२, नागपूर 

११) महालेखापाल, लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१२) आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई 

आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

संचालक, SA व कोषागारे संचालनालय,मुंबई 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 

सर्व विभागीय उपायुक्त, महिला व बाल विकास ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 

सर्व महिला व बाळ विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ( आयुक्‍तालय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ( आयुक्‍ताळय,ए.बा.वि.से.यो.नवी मुंबई मार्फत) 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग ( व्यय-६/अर्थसंकल्प-७ मंत्रालय,मुंबई 

नियोजन विभाग, ( का-१४७२) मंत्रालय,मुंबई 

सह सचिव/उप सचिव (श्री. गुजर/श्रीमती निवतकर) महिला व बाल विकास, मंत्रालय,मुंबई 

महिला व बाल विकास विभाग (कार्यासन ४/६/७), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती- (का-७आ), महिला व बाल विकास विभाग, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 


१५६ 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


A 
0 
a. S| > Se See ce > > :-- << See SS ८ 


२१ 
२२ 
२२ 
२४ 
२५ 
२६ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


